औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर(ग्रामीण) 
या संस्थेतील राज्य स्तरावरील निर्लेखनास 
समितीने शिफारस केलेल्या परंतु निर्लेखन 
आदेश निर्गमित न झालेल्या प्रलंबित 
मशिनच्या निर्लेखनास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निर्लेख २०२२/प्र.क्र. १७१/व्यशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक :- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 
२) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आदेश क्र. १६/ 
व्यशिप्रशि/२०१५-१६/निर्लेखन/१९९, दि.०१.१०.२०१५ 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक :- विअप्र २०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, 
दि. १९.०१.२०१६ 
४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
दि.१३.०६.२०२२ व दि.१८.०७.२०२२ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील जुनी व निकामी यंत्रसामुग्री निलेखित व विक्री करण्याबाबत 
संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दिनांक 
०१.१०.२०१५ च्या निर्णयाद्वारे समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच त्यानुसार निर्ळेखनाची 
प्रक्रिया राबविण्याबाबत पूर्वतयारी करण्याबाबतच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने 
संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अधिनस्त प्रादेशिक 
कार्यालय, नागपूर विभागातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
नागपूर(ग्रामीण) येथील यंत्रसामुग्री निळेखनाबाबत दिनांक ३१.०८.२०२१ रोजी समितीची बैठक 
आयोजित करुन यंत्रसामुग्री निर्लेखनाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुषंगाने संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भ wy व ५ येथील पत्राद्वारे 
शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, नागपूर(ग्रामीण) या संस्थेतील राज्यस्तरावरील निर्ळेखनास समितीने शिफारस केलेल्या परंतु 
निर्लेखन आदेशा निर्गमित न झालेल्या प्रलंबित यंत्रसामुग्रीच्या निर्ळेखनास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः निर्लेख २०२२/प्र.क्र. १७१/व्यशि-४ 


शासन निर्णय :- 

संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय 
अंतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर यांच्या अधिनस्त औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, नागपूर व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर(ग्रामीण) या संस्थेतील राज्य स्तरावरील 
निर्लेखनास निर्लेखन समितीने शिफारस केलेल्या परंतु निर्लेखन आदेशा निर्गमित न झालेल्या संदर्भ क्र. 
४ येथील प्रस्तावासोबतच्या प्रपत्र “क” मधील खाली दर्शविलेल्या अनुक्रमांकावरील यंत्रसामुग्रीच्या 
नि्लेखनास मान्यता देण्यात येत आहे. 


निर्लेखन करावयाची यंत्रसामुग्री 
संस्थेचे नाव प्रपत्र क मधील निर्लखनासाठी | किमान घसारा 
यंत्र सामुग्रीचा अ.क्र. किंमत रुपये 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर , अ.क्र.१ ते ७६ एकूण ७६ AT । रु.१२,०९,६७८/- 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर (ग्रामीण) । अ.क्र.१ ते १२ एकूण १२ नग रु.४,२६,५६०/- 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दिनांक १९.०१.२०१६ 
तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
मधील भाग-पहिला उपविभाग-१, अ.क्र.२२, पुस्तिकेतील अ.क्र.२२, नियम क्र.१४६ मध्ये जड 
वस्तुसंग्रहालयातील निरुपयोगी वस्तूंचे अटी व कार्यपद्धतीचे अनुपालन करुन निर्ळेखित करणेबाबत 
प्रशासकीय विभागास अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकाराचा वापर करुन सदर 
आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८०३१६३१०६६४०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRABHAKAR A SANKHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mal 


harashtra, 
2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b6716914d02e353160fac64 
808fec76c25d6d90, 


ASANKHE 9 22s 
(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय, नागपूर. 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर. 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपूर (ग्रामीण). 
५. निवडनस्ती (व्यशि-४) 


Cc AV AD CO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


